“पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ (न.)” 
हा ११ महिन्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी अध्ययन 
रजा मंजूर करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अध्यर २०१८/प्र.क्र.१०/परिचर्या 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजला), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १२ मार्च २०१८. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे/१००१/१३०/सेवा-४, दि. २.६.२००३ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र.संवेशिवसं/एनयुआर/ 
पोबेइनपहेन (न.)/अध्ययनरजा/३/ई/२०१७/१२२०५-२०९,दि. ०७.११.२०१७ चे पत्र. 
३) स्री अधिक्षिका, सार्वजनिक आरोग्य शुश्रुषा विद्याळय, नागपूर यांचे 
क्र.साआशूविना/रूजू अहवाल/२९६.३०२/१७, दिनांक १४.०८.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- AAT. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ८० ते ८३ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना 


त्यांच्या कर्तव्य क्षेत्राशी प्रत्यक्ष व निकट संबंध असलेल्या व्यवसाय विषयातीळ अथवा तांत्रिक 


विषयातील उच्च शिक्षण अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण अंतर्भूत असलेला विशेष पाठ्यक्रम भारतामध्ये वा 


भारताबाहेर पूर्ण करण्यासाठी लोकसेवेची निकड लक्षात घेऊन अध्ययन रजा मंजूर करण्याची तरतूद 


आहे. 


२. तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील 


अधिकारी/कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या क्षेत्राशी निगडीत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अध्ययन 


रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने, सदर अभ्यासक्रम चालू होण्यापूर्वी आगाऊ वेळेत 


यथायोग्य प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करुन त्या अनुषंगाने यथोचित शासन आदेशा 


निर्गमित होणे क्रमप्राप्त आहे. 


३. तद्नुसार, संचालक यांचे पत्र दिनांक ०७.११.२०१७ अन्वये “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन 
पब्लिक हेल्थ नर्सिग” या अभ्यासक्रमासाठी १७ कर्मचाऱ्यांना विषयांकीत अभ्यासक्रमास प्रवेशा अर्ज 
भरण्यास संचालनालयाच्या स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असून त्यामधील कर्मचाऱयांना सन 
२०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरीता ११ महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी “स्री अधिक्षिका, 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शानिक्र: अध्यर-२०१८/प्र.क्र.१०/ परिचर्या 


सार्वजनिक आरोग्य शुश्रुषा विद्यालय, नागपूर” या संस्थेने निवड केलेली असून सदर अभ्यासक्रमास 
प्रवेशित होण्यास अध्ययन रजा मंजूरी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग” या पदविका अभ्यासक्रमातील 


प्रशिक्षित झालेल्या उमेदवारांची शासनास असलेली निकड, सदर उमेदवाराने निवड केलेला 


अभ्यासक्रम (कालावधी ११ महिने), उमेदवाराचे वय, सदर ळोकसेवक तथा अधिपरिचारिका यांनी 


धारण केलेल्या ज्ञानाचे अद्यावतीकरण, संवर्धन व विकास करण्यास प्रोत्साहन देणे इ. बाबी लक्षात 


घेता व ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे, अशा खालील तक्त्यात नमूद 


केलेल्या अधिपरिचारिकांना म.ना.से. रजा नियम, १९८१ मधील नियम ८१ मधील तरतुदीनुसार 


“पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग” या विषयातील पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण 


करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते १७ येथील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर 


दर्गविल्याप्रमाणे ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता अध्ययन रजा या शासन निर्णयाद्वारे शासन 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अ. कर्मचाऱ्याचे नाव जन्मतारिख नियुक्तीचा पैवानिवृत्ती अध्ययन रजेचा 

क्र दिनांक दिनांक कालावधी 

fa Q 3 | ठछॅ__| षु ६ 

ia श्रीमती स्वरा श्रेयस भोईर/जाधव, | १३.०३.१९८८ | 23.02.2092 ३१.०३.२०४६ | दि.१०.०८.२०१७ते 
का.व आ.रू., मुंबई दि.०९.०७.२०१८ 

२. | श्रीमती सरोजनी बसण्णा अचलेरे, | ०१.०६.१९८६ १८.०२.२०१२ ३१.०५.२०४४ | दि.११.०८.२०१७ते 
छ.शि.म.स.रू., सोलापूर दि.१०.०७.२०१८ 

३ श्रीमती मिरा विना गावीत २१.०२.१९८६ ०५.०८.२०११ २८.०२.२०४४ | दि.०९.०८.२०१७ते 
सर्वोपचार रूग्णालय, धुळे दि.०८.०७.२०१८ 

४. | श्रीमती सिमा विजय अणसुरकर/ | १०.०८.१९८३ । २२.०९.२००८ ३१.०८.२०४१ | दि.०९.०८.२०१७ते 
नाईक,ज.जी.रू, मुंबई दि.०८.०७.२०१८ 

4 श्रीमती अश्विनी मारोतराव रुईकर/ | 09.99.9924 १६.०८.२०११ ३०.११.२०४३ | दि.०९.०८.२०१७ते 
नाईक, डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रु., नांदेड दि.०८.०७.२०१८ 

६. | श्रीमती शितल शोषेराव चौधरी, २०.१२.१९८७ । १४.०८.२०११ ३१.१२.२०४५ | दि.१०.०८.२०१७ते 
शा.वै.म.व रु., औरंगाबाद दि.०९.०७.२०१८ 

9 श्रीमती उषा भास्करराव गोरे / झोड, । ०३.०७.१९८६ १५.०९.२००८ ३१.०७.२०४४ | दि.०९.०८.२०१७ते 
स.स.रु., पुणे दि.०८.०७.२०१८ 

८ | श्रीमती सुदेष्णा शैलेश ढोले/पानसरे, | ०६.१२.१९८४ | ०२.०३.२००९ ३१.१२.२०४२ | दि.०९.०८.२०१७ते 
ज.जी.रू., मुंबई दि.०८.०७.२०१८ 

९ श्रीमती ज्योती तानाजी जाधव / | १६.०४.१९८३ १२.०९.२००५ ३०.०४.२०४१ | दि.१०.०८.२०१७ते 
सिरसट, दि.०९.०७.२०१८ 
स्वा.रा.ती.ग्रा.वै.म.रु., अंबाजोगाई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शानिक्र: अध्यर-२०१८/प्र.क्र.१०/ परिचर्या 


णि श्रीमती रसिका आत्माराम तावडे / | २०.०९.१९८७ १५.०२.२०१२ ३०.०९.२०४५ | दि.११.०८.२०१७ते 
मोरे, छ.प्र.रा.स.रु., कोल्हापूर दि.१०.०७.२०१८ 
ण श्रीमती अनिला प्रथमेश नाईक/तेली, | ०३.१२.१९८५ | २४.०९.२००८ ३१.१२.२०४३ | दि.०९.०८.२०१७ते 
गो.ते.रु., मुंबई दि.०८.०७.२०१८ 
१२ | श्रीमती मीरा रामभाऊ क्षीरसागर, | १०.०५.१९७९ ०५.०८.२००९ ३१.०५.२०३७ | दि.१४.०८.२०१७ ते 
प.व.पा.शा.रु., सांगली १३.०७.२०१८ 
१३ | श्रीमती शितल श्याम मते / पाटील, | ०३.१२.१९८१ १८.०८.२००६ ३१.१२.२०३९ | दि.०९.०८.२०१७ते 
ज.जी.रु., मुंबई दि.०८.०७.२०१८ 
१४ | श्रीमती दिपाळी सखाराम वाघ, | ०३.०४.१९८७ | ०६.०८.२०११ ३०.०४.२०४५ | दि.०९.०८.२०१७ते 
स.रु.धुळे दि.०८.०७.२०१८ 
१५ | श्रीमती मनिषा माधवराव सयाम, | १८.०९.१९८२ । २३.०८.२०११ ३०.०९.२०४० । दि.०९.०८.२०१७ते 
डॉ.शं.च.शा.वै.म .व रु., नांदेड दि.०८.०७.२०१८ 
१६ | श्रीमती जयश्री बापुसाहेब गुंजाळ/ | १४.०९.१९७७ | ०१.१२.२००५ ३०.०९.२०३५ | दि.०९.०८.२०१७ते 
साबळे, स.स.रु., पुणे दि.०८.०७.२०१८ 
१७ । श्रीमती मिनाक्षी सुनिल बावस्कर/ | २८.११.१९८३ | १८.०७.२००९ ३०.११.२०४१ | दि.१४.०८.२०१७ते 
नेव्हरकर, सें.जॉ.रु., मुंबई दि.१३.७.२०१८ 


२. वर नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी निवड केलेल्या “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ 


नर्सिंग” या अभ्यासक्रमासाठी अध्ययन रजा मंजूरीच्या प्रयोजनार्थ म.ना.से. (रजा) नियम १९७९ नमुना 


७, नियम ८३ मधील निर्धारित तरतूदीनुसार समुचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा 


अनुपालना' र्थ अहवाल शासनास अवगत करावा. 


३. हे आदेशा वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०६.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय प्रमुखास 


प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१२१७१०३८०३१३ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHAJAN = 

HEMANT 

ANANT & 
(हेमंत महाजन) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शानिक्र: अध्यर-२०१८/प्र.क्र.१०/ परिचर्या 


२. सचिव (सेवा-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व कोषागार कार्यालय, मुंबई 

५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ सोलापूर / धुळे / औरंगाबाद /पुणे / कोल्हापूर / 
बीड / सांगली / नांदेड 

६. श्रीमती स्वरा श्रेयस भोईर /जाधव, (अधिक्षक,का.व आ.रू., मुंबई, यांचे मार्फत) 

७. श्रीमती सरोजनी बसण्णा अचलेरे, (अधिष्ठाता, छ.शि.म.स.रू.,सोलापूर यांचे मार्फत) 

८. श्रीमती मिरा विना गावीत, (अधिष्ठाता, सर्वोपचार रूग्णालय,धुळे यांचे मार्फत) 

९. श्रीमती सिमा विजय अणसुरकर/नाईक, (अधिष्ठाता, ज.जी.रू, मुंबई यांचे मार्फत) 

१०. श्रीमती अश्विनी मारोतराव रुईकर / नाईक, (अधिष्ठाता, डॉ.ऱां.च.शा.वै.म. व रु., 
नांदेड यांचे मार्फत) 

११. श्रीमती शितल ]ोषेराव चौधरी, (अधिष्ठाता, शा.वै.म.व रु., औरंगाबाद यांचे मार्फत) 

१२. श्रीमती उषा भास्करराव गोरे, (अधिष्ठाता, स.स.रु., पुणे यांचे मार्फत) 

१३. श्रीमती Yew shar ढोले/पानसरे, (अधिष्ठाता, ज.जी.रू., मुंबई यांचे मार्फत) 

१४. श्रीमती ज्योती तानाजी जाधव, (अधिष्ठाता, स्वा.रा.ती.ग्रा.वै.म.रु., अंबाजोगाई 

यांचे मार्फत) 

१५. श्रीमती रसिका आत्माराम तावडे/मोरे, (अधिष्ठाता, छ.प्र.रा.स.रु., कोल्हापूर यांचेमार्फत) 

१६. श्रीमती अनिला प्रथमेश नाईक/तेली, (अधिष्ठाता, गो.ते.रु., मुंबई यांचे मार्फत) 

१७. श्रीमती मीरा रामभाऊ क्षीरसागर, (अधिष्ठाता, प.व.पा.शा.रु., सांगली यांचे मार्फत) 

१८. श्रीमती शितल श्याम मते / पाटील, (अधिष्ठाता, ज.जी.रु., मुंबई यांचे मार्फत) 

१९. श्रीमती दिपाळी सखाराम वाघ, (अधिष्ठाता, स.रु.धुळे यांचे मार्फत) 

२०. श्रीमती मनिषा माधवराव सयाम, (अधिष्ठाता, डॉ.ऱां.च.शा.वै.म .व रु., नांदेड यांचे मार्फत) 


२१. श्रीमती जयश्री बापुसाहेब गुंजाळ/ साबळे, (अधिष्ठाता, स.स.रु., पुणे यांचे मार्फत) 

२२. श्रीमती मिनाक्षी सुनिल बावस्कर / नेव्हरकर, (अधिष्ठाता, सें.जॉ.रु., मुंबई यांचे मार्फत) 
२३.स्री अधिक्षिका,सार्वजनिक आरोग्य शुश्रुषा विद्यालय, लिबर्टी सिनेमाजवळ,नागपूर 

२४. निवडनस्ती (परिचर्या) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


